“गट adh प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी 
शोतकऱ्यांच्या गट होतीस चालना देणे” या 
योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये 
निवड करण्यात आलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 
सन २०२३-२४ साठी निधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- २२ मार्च, २०२४ 


संदर्भ : 
१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : कृविका -२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-अ, 
दि.५.१०.२०१८ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : कृविका -२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-अ, 
दि.९.९:२०१९ 
3. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : कृविका -२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-अे, 
दि.२४.१२.२०२१ 


४. कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांक : कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-अे, 
दि.१८.०५.२०२३ 
५. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-अ, 
दि.२१.०६.२०२३ 
६. संचालक (आत्मा), कृषि waa यांचे पत्र क्र. जा.क्र.कृआ/संचा. 
आत्मा/गटशेती/वि.प्र.५/६४/२०२४, दि. १५.०३.२०२४ 
प्रस्तावना :- 
सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र शासनाच्या दृष्टीकोनास 
अनुसरुन पीक उत्पादन वाढविण्यासाठी निविष्ठा, प्रशिक्षण, सिंचन, यांत्रिकीकरण, काढणीपश्चात 
तंत्रज्ञान, कृषिमाल प्रक्रीया व पणन इत्यादी बाबी महत्वाच्या ठरतात. राज्यातील शेतकऱ्यांची 
जमीनधारणा कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्यासाठी सामुहिक शोती, शेती 
करण्याची आधुनिक पध्दती व काटेकोर नियोजनाची आवश्‍यकता ही बाब विचारात घेऊन “गट 
शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे” ही योजना 
राबविण्यास संदर्भाधीन दि. ०५.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. 
सदर झासन निर्णयान्वये प्रस्तुत योजना सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. 
“गट शोतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट शेतीस चालना देणे” या 
योजनेस संदर्भाधीन दि.०९.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दोन वर्षाची मुदतवाढ (सन 
२०२०-२१ पर्यंत) देण्यात आली होती. तसेच दि. २४.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-अओ 


योजनेस एक वर्षाची मुदतवाढ (सन २०२१-२२ पर्यंत) देण्यात आली होती. तसेच दि. १८.०५.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजनेस दोन वर्षाची मुदतवाढ (सन २०२२-२४ पर्यंत) देण्यात 
आली आहे. 

त्यानुषंगाने आता संचालक (आत्मा) यांनी संदर्भाधीन दि. १५.०३.२०२४ च्या पत्रान्वये सदर 
योजनेकरिता सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये निवड करण्यात आलेल्या कोल्हापूर, सोलापूर 
व सातारा जिल्ह्यातील एकूण १० गटांसाठी सन २०२३-२४ करीता एकूण रू. १३६.९७ लाख निधी 
उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात गट ]ोतीस प्रोत्साहन व सबळीकरणासाठी शेतक-यांच्या 
गट शेतीस चालना देणे या योजनेकरिता रु.१०.०० कोटी इतक्या निधीची तरतुद करण्यात आली 
आहे. 

त्यास अनुसरुन “गट adhe प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट शेतीस 

चालना देणे” या योजने अंतर्गत सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये निवड करण्यात आलेल्या 
कोल्हापूर, सोलापूर व सातारा जिल्ह्यातील एकूण १० गटांसाठी सन २०२३-२४ करीता एकूण रू. 
१३६.९७ लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
१. “गट शोतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शोतक-यांच्या गट होतीस चालना देणे” या योजने 
अंतर्गत सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये निवड करण्यात आलेल्या कोल्हापूर, सोलापूर व 
सातारा जिल्ह्यातील एकूण १० गटांसाठी सन २०२३-२४ करीता एकूण रू. १३६.९७ लाख (अक्षरी 
रूपये एक कोटी छत्तीस लाख सत्त्याण्णव हजार फक्त )एवढा निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन, 

१०९ विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण , 

(०१)माहिती व प्रचार (०१) (५५) गट ]ोतीस प्रोत्साहन व 

सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट होतीस ASAT देणे (१००% राज्य योजना) 

(२४०१ ए७८२) योजनांतर्गत ( दत्तमत) 
३. सन २०२३-२४ करीता या शासन निर्णयान्वये वितरीत होणारा निधी अखर्चित राहणार नाही 
याची दक्षता आयुक्त (कृषि) यांनी घ्यावी. 
४. सदर योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी खर्ची घाळण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण 
अधिकारी तसेच सहायक संचालक लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे आहे. सदर योजनेअंतर्गत मानधनाच्या /खर्चाच्या रकमा 
DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे प्रदान करण्यात याव्यात. 
५. निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना 
व प्रचलित अटी व शार्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-अओ 


६. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ व दि.४ 
मार्च,२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकामधील तरतूदींस अनुसरून व प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
८. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥08/99॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 
२०२४०३२२१८०५५५७९०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a 1 bfafed99b23ec6836d8d49 
8d0797965898, postalCode=400032, st=Maharashtr 


गी ra, 
serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF46B 
AA6EA9B8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2024.03.22 18:16:19 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त,कृषि,महाराष्ट्र राज्य,पुणे (५ जादा प्रतीसह) 
६. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
७. संचालक आत्मा, तथा कृषि नोडल अधिकारी,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
८. सर्व संचालक / कृषि सहसंचालक,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१०.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 
११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२.सर्व उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालय 
१३.महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
१४.महालेखापाल,महाराष्ट्र-२,(लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता ),नागपूर 
१५. निवड नस्ती (का.३ ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


